महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
२२१० जी २५१ या लेखाशिर्षाखाली निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- APA -२०२४/प्र.क्र.9९/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ०५ जुले, २०२४ 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दि.२६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य-६, दि.२८ 
जुले, २०२३ 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि. ०१ एप्रिल, २०२४. 

४) राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआहसो/लेखा/प्रअ/१११६९/१०३९/२०२४- 
२५, दिनांक ११.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ०२ च्या शासन निर्णयान्वये विस्तारीत 
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबविण्याचा निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २५१ (सर्वसाधारण), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित रु.६५०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी माहे जुळे, २०२४ ते सप्टेंबर, २०२४ या 
त्रैमासिक कालावधीतील विमा हप्ता प्रदानासाठी रु.३६६,६१,९२,०००/- (तीनशे सहासष्ट कोटी 
एकसष्ट लक्ष ब्यान्नव हजार मात्र) इतका निधी २२१० जी २५१ (सर्वसाधारण), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा दिनांक १ जुळे, २०२४ ते ३० सप्टेंबर, 
२०२४ या त्रैमासिक कालावधीतील विमा हप्ता प्रदानाकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत विमा हतप्त्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२४/प्र.क्र.9९/आरोग्य-६, दिनांक ०५ Woh, २०२४. 


रु.३६६,६१,९२,०००/- (तीनशे सहासष्ट कोटी एकसष्ट लक्ष ब्यान्नव हजार मात्र) एवढा ward निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द 
करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१) नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
(०६) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (३४)- महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना(सर्वसाधारण) (राज्य योजना) 
२२१० जी २५१ (दत्तमत), 
३१ -सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
२. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दिनांक 92.09.2023 मधील व खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
१) शासनाने विहीत केलेल्या विमा दराने सदरचा निधी हा एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीस प्रदान करण्यात यावा. 
२) सदरचा निधी विमा कंपनीस विमाहप्ता अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांना सादर करावे 


३. सदर निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या 
खात्यामध्ये विमा हप्त्यासाठी रु.३६६,६१,९२,०००/- (तीनशे सहासष्ट कोटी एकसष्ट लक्ष BAT हजार 
मात्र) जमा करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ 
व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 


४. वित्त विभागाने परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.०१ एप्रिल, २०२४ सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ मधील मूद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शार्तीची पूर्तता केली 
असल्याचे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनास कळविले असून यापूर्वी शासनाकडून वितरीत 
केलेल्या निधीचा विनियोग ज्या कारणासाठी निधी मंजूर केला होता त्याच प्रयोजनासाठी केल्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. शासनाच्या धोरणानूसार सदर प्रस्तावावरील निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-६, दिनांक ०५ Veh, २०२४. 


त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 


तरतूदींचे/ अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाचे अभिप्राय व वित्त विभाग अनौ.सं.क्र.३५५/२०२४/व्यय- 
१३, दिनांक ०२.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ९७/५//५/.॥ीच्ीचा95॥0[॥9.90/. Ul 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०५१४३७०१९४१७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH SANGWAI 
N F F LA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Public Health 
Department, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60acdfa 
G | R | S H dbff901fbbbf45cc393dbd6aa91 fbdé6ca, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=81e4e52421d72a2ae32df6c7d 


06abb4e6a7b5820c3a929f328ad6cOdca4f38c 
7, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 


Date: 2024.07.05 14:58:39 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३ प्रती) 
९. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 


१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


